शासन आदेशा :- 


सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता, गट “अ” या 
पदावर सरळसेवेने नियुक्‍ती करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : डीपीपी-०९१६/प्र.क्र.२४३/पोल-१०, 
दुसरा मजला, मंत्रालय, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मुंबई ४०० ०३२. 


दिनांक :- २९ सप्टेंबर, २०१७ 


संदर्भ - महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे क्रमांक :- ९८६(१०)/१५६७/आठ, 
दिनांक २२.०९.२०१६ व दिनांक २८.०९.२०१६ चे पत्र. 


शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक :- एसपीपी-२२९५/प्र.क्र.१४९/ पोल-१०, दिनांक २० मे, १९९७ 


अन्वये संचाळक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या अधिनस्त विविध आस्थापनेवर 


“सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता, गट “अ” ची पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. सदर पदे ही सरळसेवेने 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरावयाची आहेत. त्यानुसार महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने वरील 


संदर्भाधीन दिनांक २२.०९.२०१६ व दिनांक २८.०९.२०१६ च्या पत्रान्वये या पदांकरिता शिफारस केलेल्या 


१७४ उमेदवारांपैकी खाली दर्शविलेल्या १६५ उमेदवारांची “महाराष्ट्र शासकीय गट “अ” व गट “ब” 


(राजपत्रित व अराजपत्रित) पदांवर सरळसेवेने व पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी महसुली विभाग वाटप नियम 


२०१५” व दुसरी सुधारणा सन २०१७ तील तरतूदीनुसार “परिविक्षाधीन सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता, गट 


अ”” या पदावर त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या ठिकाणी स्थानापन्न नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | शिफारस नांव प्रवर्ग वाटप करण्यात । नियुक्तीचा 
क्रमांक आलेला जिल्हा 
महसूली विभाग 

| | साळवी शितल चंद्रकिरण खुला - पुणे सोलापूर 
साधारण १ 

२ २  । देशपांडे मनोज माधवराव खुला - औरंगाबाद हिगोली 
साधारण २ 

३ ३ | चौहान धिरजसिह उदयप्रतापरिह| खुला - नाशिक नंदुरबार 
साधारण ३ 

8 8  । होळकुंदे नितीन WHRT खुला - पुणे सातारा 
साधारण ४ 

५ ५ | मुलगीर विनायक नामदेवराव | खुला - औरंगाबाद उस्मानाबाद 
साधारण ५ 

६ ६ । कुलकर्णी आसावरी सुरेश खुला - पुणे सांगली 


साधारण ६ 


शासन आदेडा क्रमांकः डीपीपी-०९१६/प्र.क्र.२४३/पोल-१० 


अ.क्र. शिफारस नांव प्रवर्ग वाटप करण्यात | नियुक्तीचा 
क्रमांक आलेला जिल्हा 
महसूली विभाग 
| ७ ७ । गिते दयानंद भानुदास भ.ज.(ड) औरंगाबाद जालना 

साधारण १ 

८ ८ | चिंचले राहूल बाळनाथ खुला - नाशिक धुळे 
साधारण ७ 

९ ९ । भादुले सचिन विलास इ.मा.व. - पुणे कोल्हापूर 

साधारण १ 

al (मी इरफान अह. अब. लतीफ इ.मा.व. - नाशिक अहमदनगर 
साधारण २ 

शि ead रामेकर सुधाकर रंगनाथ भ.ज.(क). औरंगाबाद नांदेड 
साधारण १ 

१२ १२ | गांगर्ड वर्षाराणी कुंडलीक खुला - पुणे सोलापूर 
साधारण ८ 

१३ १३ । चव्हाण विश्वजीत बिपीनचंद्र खुला - पुणे सातारा 
साधारण ९ 

१४ १४ | चन्ने योगेश जगदिडा इ.मा.व. - पुणे पुणे 
साधारण ३ 

१५ १५ | मिर्झा अहमद बेग माजीद बेग खुला - अमरावती वाशिम 
साधारण१० 

१६ १६ | अडकिने मनेष दिगंबर खुला - अमरावती बुलढाणा 
साधारण ११ 

१७ १७ | येलवे रणधिर कृष्णा खुला - पुणे कोल्हापूर 
साधारण१२ 

१८ १९ | पठाणससीमा सलळीमखान खुला - पुणे सोलापूर 
साधारण१४ 

१९ २१ | शाह अजीज मजीद वि.जा.(अ) - कोकण २ ठाणे 
साधारण-१ 

२० २२ | परदेशी विशाल मन्नुलाल खुला - औरंगाबाद लातूर 
साधारण १६ 

२१ २३ । देवरे धनंजय शिवाजी खुला - नाशिक जळगाव 
साधारण १७ 

२२ २४ | लिमये कमलेश वसंत खुला - पुणे सातारा 
साधारण १८ 

२३ २५ । काकडे अश्विनी नारायणराव खुला - औरंगाबाद बीड 
साधारण १९ 

२४ २६ । भागवत ममताराम वाळीबा खुला - नाशिक नाशिक 
साधारण २० 


पृष्ठ १३ पैकी २ 


शासन आदेडा क्रमांकः डीपीपी-०९१६/प्र.क्र.२४३/पोल-१० 


अ.क्र. शिफारस नांव प्रवर्ग वाटप करण्यात | नियुक्तीचा 
क्रमांक आलेला जिल्हा 
महसूली विभाग 
। २५ २७ | चौधरी राकेश प्रभाकर इ.मा.व. - नाशिक जळगाव 
साधारण ४ 
२६ २८ । नरवाडे वेशाली कोंडबाराव अनु.जा. - औरंगाबाद लातूर 
महिला - 9 
२७ २९ । भगत भारत माणिकराव अनु.जा. - अमरावती अमरावती 
साधारण १ 
२८ ३० | शोख हमिदौर रेहमान झियाउर । खुला - औरंगाबाद परभणी 
रेहमान साधारण २१ 
२९ ३१ । गायकवाड दिलीप वसंतराव इ.मा.व. - कोकण २ मुंबई 
साधारण ५ 
३० ३२ । आमेना बानो कादीर शाह वि.जा.('अ) - । अमरावती यवतमाळ 
महिला १ 
३१ ३३  । इंगळे दर्शन बाबुराव खुला - नाशिक अहमदनगर 
साधारण २२ 
३२ ३४ | पाटील संदिप गोकुळ इ.मा.व. - नाशिक नाशिक 
साधारण ६ 
३३ ३५ | शिपी अनिल युवराज इ.मा.व. - नाशिक अहमदनगर 
साधारण ७ 
३४ ३६ | निरगुडे वैशाली तुकाराम खुला - नाशिक नाशिक 
साधारण २३ 
३५ ३७ | रजपुत अमरसिंग विलाससिंग । खुला - पुणे सांगली 
अपंग-१ 
३६ ३८ । यादव अमित सर्जराव खुला - कोकण २ ठाणे 
साधारण २४ 
३७ ३९ । शेख सादिक ara कासीम खुला - औरंगाबाद औरंगाबाद 
साधारण २५ 
3¢ ४० | खुराणा आकाडहकुमार चरणदास | इ.मा.व. - अमरावती अकोला 
साधारण ८ 
३९ ४१ | सावंत प्रसाद अविनाठा खुला - कोकण 4 रत्नागिरी 
साधारण २६ 
४० ४२ | जोशी प्रसाद प्रदिप खुला - नाशिक जळगाव 
साधारण २७ 
४१ ४३ | दिघे अर्चना अशोक खुला - औरंगाबाद हिंगोली 
महिला १ 
४२ ४४ | शिदे सुनीता हणमंत खुला - पुणे पुणे 
महिला २ 


पृष्ठ १३ पैकी ३ 


शासन आदेडा क्रमांकः डीपीपी-०९१६/प्र.क्र.२४३/पोल-१० 


अ.क्र. शिफारस नांव प्रवर्ग वाटप करण्यात | नियुक्तीचा 
क्रमांक आलेला जिल्हा 
महसूली विभाग 
| ४३ ४५ | बुटले प्रशांत शोषराव इ.मा.व. - अमरावती वाशिम 

साधारण ९ 

४४ ४६ | रहाटे हितेशा ज्ञानदेव अनु.जा. - अमरावती बुलढाणा 
साधारण २ 

४५ ४७ । ber ज्योतीबाई शशीकांत अनु. जा. - औरंगाबाद उस्मानाबाद 
महिला २ 

४६ ४८ | माढेकर शिवाजी रामदास खुला - नाशिक जळगाव 
साधारण २८ 

४७ ४९ | शिंदे सुषमा सुर्यकांतराव खुला - पुणे पुणे 
महिला ३ 

४८ yo | किर्तीकर नीता जगन्नाथ खुला - औरंगाबाद नांदेड 
साधारण २९ 

४९ ५१ | पोटफोडे व्यंकटेश खंडेराव खुला - औरंगाबाद लातूर 
साधारण ३० 

yo ५२ | अवारीवार ममता देवराव खुला - पुणे कोल्हापूर 
साधारण - ३१ 

५१ ५३ | रहमान मोहमद शारीकउर इ.मा.व. - अमरावती यवतमाळ 
साधारण १० 

५२ ५४ | बोधिनी शहाशिकला अनु.जा. - नागपूर गोंदिया 
महिला ३ 

५३ ५५ | पाटील रोहिणी विष्णू खुला - नागपूर चंद्रपूर 
महिला ४ 

५४ ५६ | कदम योगेश विजय अनु.जा. - अमरावती अमरावती 
साधारण ३ 

५५ ५७ | खेरे वैशाली रमेश इ.मा.व. - अमरावती बुलढाणा 
महिला १ 

५६ ५८ | जामनेकर ज्वाला पांडुरंग अनु.जा. - अमरावती अकोला 
महिला ४ 

५७ ५९ | APR सुवर्णा पोपटराव इ.मा.व. - औरंगाबाद बीड 
महिला २ 

५८ go । ढोले सुयोग सुधाकरराव खुला - नागपूर नागपूर 
साधारण ३२ 

५९ ६१ । भोलानकर वसंत समाधान अनु.ज. - नाशिक नाशिक 
साधारण १ 

६० ६२ | धुळे अनिता बन्सी अनु.जा. - औरंगाबाद परभणी 
महिला ५ 


पृष्ठ १३ पैकी ४ 


शासन आदेडा क्रमांकः डीपीपी-०९१६/प्र.क्र.२४३/पोल-१० 


अ.क्र. शिफारस नांव प्रवर्ग वाटप करण्यात | नियुक्तीचा 
क्रमांक आलेला जिल्हा 
महसूली विभाग 
। ६१ ६३ | sha अब्दुल अमीरसाब खुला - कोकण २ मुंबई 
साधारण ३३ 
६२ ६४ | वाकोडे दिनेश भास्करराव इ.मा.व. - अमरावती अमरावती 
साधारण ११ 
६३ ६५ ।गवळी बालाजी उत्तम खुला - औरंगाबाद औरंगाबाद 
साधारण ३४ 
६४ ६६ । पाटील प्रविण विश्वास खुला - कोकण २ मुंबई 
साधारण ३५ 
६५ ६७ | पाटील गिता अप्पासाहेब खुला - पुणे कोल्हापूर 
अपंग-२ 
६६ ६८ | वाघमारे संजय सखाराम भ.ज.(क).- | नागपूर वर्धा 
साधारण २ 
६७ ६९ | तायडे राजेश विष्णुपंत अनु.जा. - औरंगाबाद हिंगोली 
साधारण ४ 
g¢ ७० । बागले सिध्दार्थ मंगा खुला - नाशिक अहमदनगर 
साधारण ३६ 
६९ ७१ | नदाफ संजू सिकंदर इ.मा.व. - कोकण १ सिधुदुर्ग 
साधारण १२ 
७० ७२ | वारुळे प्रविण जगन्नाथ इ.मा.व. - नाशिक जळगाव 
साधारण १३ 
७१ ७३ | मुळे रोहीत रमेश खुला - औरंगाबाद उस्मानाबाद 
साधारण ३७ 
७२ ७४ । कोळी कृष्णात अण्णसो खुला - कोकण १ रायगड 
साधारण ३८ 
(93 ७५ | अजीमखान बाबर खान खुला - औरंगाबाद नांदेड 
साधारण ३९ 
७४ ७६ । राऊतमनिषा मार्तंड अनु.जा. - नागपूर गोंदिया 
महिला ६ 
७५ ७७ | मुजावर इम्रान ARR इ.मा.व. - कोकण १ रत्नागिरी 
साधारण १४ 
७६ ७८ | शिपी योगेश प्रल्हाद खुला - नाशिक नाशिक 
साधारण ४० 
७७ ७९ । देरकर सचिन दादाजी इ.मा.व. - अमरावती अकोला 
साधारण १५ 
७८ ८० | पाटील अर्चना दिनकर खुला - औरंगाबाद लातूर 
महिला - 4 


पृष्ठ 93 पैकी ५ 


शासन आदेडा क्रमांकः डीपीपी-०९१६/प्र.क्र.२४३/पोल-१० 


अ.क्र. शिफारस नांव प्रवर्ग वाटप करण्यात | नियुक्तीचा 
क्रमांक आलेला जिल्हा 
महसूली विभाग 
। ७९ ८१ | खंडाळकर मनोज विश्वंभरराव | इ.मा.व. - नागपूर चंद्रपूर 

साधारण १६ 

८० ८२ | महाले अर्चना साहेबराव इ.मा.व. - नाशिक अहमदनगर 
महिला ३ 

८१ ८३ | पाकजादे मुन्नोवरा फजल खुला - कोकण २ मुंबई 
साधारण ४१ 

८२ ८४ | ठुसेमाधुरी नानाजी इ.मा.व. - नागपूर वर्धा 
महिला ४ 

८३ ८५ | माने प्रताप उत्तमराव खुला - औरंगाबाद बीड 
साधारण ४२ 

८४ ८६ | OR अमोगसिध्द अशोक खुला - नागपूर नागपूर 
साधारण ४३ 

८५ ८७ | रामटेके सुरेश रायभान अनु.जा. - नागपूर गोंदिया 
साधारण ५ 

८६ ८८ | कऱ्यप प्रियवंदन शोषराव खुला - पुणे पुणे 
साधारण ४४ 

८७ ८९ | बारगजे गिरीश महादेव खुला - नाशिक जळगाव 
साधारण ४५ 

८८ ९० | वानखडे विनोद वासुदेव इ.मा.व. - अमरावती अमरावती 
साधारण १७ 

८९ ९१ | काजळे राहूल बाबूराव इ.मा.व. - पुणे सातारा 
साधारण १८ 

९० ९२ | सोनटक्के अहिल्याबाई बळीराम | खुला - नागपूर चंद्रपूर 
साधारण ४६ 

९१ ९३ । माळी सोमनाथ तातोबा खुला - कोकण सिंधुदुर्ग 
साधारण ४७ 

९२ ९४ | गर्जे अमोल नवनाथ खुला - नाशिक नाशिक 
साधारण ४८ 

९३ ९५ | शिदे जितेंद्र भिमराव अनु.जा. - औरंगाबाद हिंगोली 
साधारण ६ 

९४ ९६ | वानरे मनोजकुमार महावीर इ.मा.व. - अमरावती अकोला 
साधारण १९ 

९५ ९७ | जोशी प्रकाश विजय खुला - कोकण १ रायगड 
साधारण ४९ 

र ९८ | भडदमकर मिरा नागोराव इ.मा.व. - औरंगाबाद हिंगोली 
महिला - 4 


पृष्ठ १३ पैकी ६ 


शासन आदेडा क्रमांकः डीपीपी-०९१६/प्र.क्र.२४३/पोल-१० 


अ.क्र. शिफारस नांव प्रवर्ग वाटप करण्यात | नियुक्तीचा 
क्रमांक आलेला जिल्हा 
महसूली विभाग 
| ९७ ९९ | शिदे प्रतिक विश्वनाथ खुला - कोकण २ मुंबई 
साधारण ५० 
९८ | ०० | ढोबळे दत्ता गोविदा इ.मा.व. - अमरावती अमरावती 
क्रीडा-१ 
९९ ad कुलकर्णी fart सुरेशराव खुला - औरंगाबाद लातूर 
क्रीडा -१ 
ae ०० | 902 | इथापे निलम रामचंद्र खुला - नाशिक अहमदनगर 
क्रीडा-२ 
exe १०४ | गायकवाड गौतम विठ्ठल अनु.जा. - कोकण २ मुंबई 
साधारण - ७ 
१०२ | १०५ | पाटील सागर आनंदराव खुला - कोकण २ ठाणे 
DIST - 8 
१०३ | १०६ | चंदेल निखिल तुकाराम खुला - औरंगाबाद नांदेड 
अपंग - 3 
१०४ | १०७ | करोडदेव डाली धनराज इ.मा.व. - कोकण 2 मुंबई 
महिला -६ 
१०५ १०८ | परीट कविता विठ्ठल इ.मा.व. - कोकण १ रायगड 
महिला ७ 
१०६ | १०९ | इंगळे ज्योती रामचंद्र खुला - औरंगाबाद नांदेड 
महिला -६ 
१०७ | मांजरे प्रियंवदा सुधिर इ.मा.व. - अमरावती अकोला 
क्रीडा-१ 
१०८ a पेडणेकर लिना गुरुदास इ.मा.व. - कोकण १ रायगड 
महिला - ¢ 
१०९ ११२ । जाधव सचिन हरी fasta) - । औरंगाबाद बीड 
साधारण - २ 
णं ११३ | भारती ज्ञानेश्वर संभाबुवा भ.ज.(ब) - औरंगाबाद नांदेड 
साधारण-१ 
hy! ११४ | सोरते उमेश केशव अनु.जा. - नागपूर वर्धा 
साधारण ८ 
११२ | ११५ | गोबाडे शिल्पा यशवंतराव अनु. जा. - अमरावती अमरावती 
महिला ७ 
११३ ११७ | सौने समाधान दशरथ वि.मा.प्र. - औरंगाबाद हिगोली 
साधारण १ 
११४ ११८ | घुगे ज्योती विठोबाजी भ.ज.(ड). - नागपूर नागपूर 
महिला १ 


पृष्ठ १३ पैकी ७ 


शासन आदेडा क्रमांकः डीपीपी-०९१६/प्र.क्र.२४३/पोल-१० 


अ.क्र. शिफारस नांव प्रवर्ग वाटप करण्यात | नियुक्तीचा 
क्रमांक आलेला जिल्हा 
महसूली विभाग 
। ११५ | ११९ | क्षिरसागर माया शिवाजी अनु.जा. - नागपूर चंद्रपूर 

साधारण ९ 

११६ | १२२ (| भाटे सिध्दार्थ सुदाम अनु. जा. - नाशिक जळगाव 
साधारण ११ 

११७ | १२३ | डोळस विशाल सुदाम अनु.जा. - नाशिक नाशिक 
साधारण १२ 

११८ | १२४ | सबरदंडे निरज वामनराव अनु.जा. - अमरावती अमरावती 
साधारण १३ 

११९ | १२५ । ननावरे अमर पंढरीनाथ अनु.जा. - अमरावती अकोला 
साधारण १४ 

१२० | १२६ | आडसकर अनंत पंढरीनाथ अनु.जा. - पुणे पुणे 
साधारण - १५ 

१२१ | १२७ | थोरात अर्चना गणपतराव खुला - नाशिक अहमदनगर 
महिला ७ 

१२२ | १२९ । वैद्य सचिन नागोराव अनु. जा. - औरंगाबाद लातूर 
साधारण १७ 

१२३ | १३० | गवई अतुल प्रभाकर अनु.जा. - अमरावती अकोला 
साधारण १८ 

१२४ | १३१ | जासूद पल्लवी राजाराम खुला - पुणे पुणे 
महिला - ¢ 

924 | १३२ | वाठोरेअरुणा सुदामराव अनु.जा. - औरंगाबाद बीड 
क्रीडा १ 

१२६ | १३३ | पाटील सुवर्णा विलास खुला - नागपूर वर्धा 
महिला ९ 

१२७ | १३४ | चुकेवाड अनिल आनंदराव अनु.ज. - नाशिक जळगाव 
साधारण २ 

१२८ १३५ | शिदे अप्पाराव रामराव भ.ज.(ब) - अमरावती अमरावती 
साधारण २ 

१२९ | १३६ | आमकर कल्पना elas खुला - कोकण १ रायगड 
महिला १० 

१३० | १३७ | धुमाळ सुहास मारुती भ.ज.(बो - पुणे पुणे 
क्रीडा-१ 

१३१ | १३८ | वराडेरंजना उत्तम भ.ज.(क). नाशिक नाशिक 
महिला १ 

१३२ | १३९ । संचेती भाग्यश्री अशोकलाला खुला - औरंगाबाद औरंगाबाद 
महिला ११ 


पृष्ठ १३ पैकी ८ 


शासन आदेडा क्रमांकः डीपीपी-०९१६/प्र.क्र.२४३/पोल-१० 


अ.क्र. शिफारस नांव प्रवर्ग वाटप करण्यात | नियुक्तीचा 
क्रमांक आलेला जिल्हा 
महसूली विभाग 
। १३३ | १४० | राठोड संजय खुबू वि.जा.(ओ कोकण १ रायगड 
साधारण ३ 
१३४ | १४१ | वळवी STOR SAT अनु.ज. - नाशिक अहमदनगर 
साधारण ३ 
१३५ | १४२ | शिदे रुपाली श्रीरंग खुला - नागपूर नागपूर 
महिला १२ 
१३६ १४३ | दवडते वैशाली मनोहर भ.ज.(ब) - अमरावती अकोला 
महिला १ 
१३७ | १४४ | पाटील प्रविणा year खुला - औरंगाबाद नांदेड 
महिला १३ 
१३८ | १४५ | परसो ममता सावजी अनु.ज. - नागपूर चंद्रपूर 
महिला १ 
१३९ | १४६ | तोटवाड विजय बालाजी अनु.ज. - औरंगाबाद लातूर 
साधारण ४ 
१४० | १४७ | सलामे संदिप मनोहर अनु.ज. - नागपूर वर्धा 
साधारण ५ 
१४१ | १४८ | कन्नाके केलास गोविंदा अनु.ज. - नागपूर नागपूर 
साधारण ६ 
१४२ | १४९ | आबिद बिसमिल्ला तडवी अनु.ज. - नाशिक नाशिक 
साधारण ७ 
१४३ | 940 | पेडगांवकर वृषाली श्रीकृष्ण खुला - औरंगाबाद बीड 
महिला १४ 
१४४ | १५१ | फारुखी तहेसीनबानो खुला - औरंगाबाद लातूर 
मुमताजोद्दीन महिला १५ 
१४५ | १५२ | क्षिरसागर सुप्रिया सुरेश खुला - नाशिक जळगाव 
महिला १६ 
१४६ | १५३ | पाटील दिप्ती भिमराव खुला - नागपूर चंद्रपूर 
महिला १७ 
१४७ | १५४ | चिमटे सविता बाबुराव खुला - नागपूर वर्धा 
महिला १८ 
१४८ | १५५ | भोसले सुलभा दत्तात्रय खुला - औरंगाबाद नांदेड 
महिला १९ 
१४९ | १५६ | वागादकर रविशंकर कल्याणराव | अनु.ज. - औरंगाबाद लातूर 
साधारण ८ 
१५० | १५७ | ठोकळ सायली अरुणकुमार खुला - पुणे पुणे 
महिला - २० 


शासन आदेडा HATH: डीपीपी-०९१६/प्र.क्र.२४३/पोल-१० 


अ.क्र. शिफारस नांव प्रवर्ग वाटप करण्यात | नियुक्तीचा 
क्रमांक आलेला जिल्हा 
महसूली विभाग 
। १५१ | १५९ | जगताप ज्योती हणमंतराव खुला - पुणे सातारा 

महिला २१ 

१५२ | १६० | साळुंके अमित अनिल अनु.ज. - नाशिक नाशिक 
साधारण १० 

१५३ १६१ | राजपूत विद्या प्रतापसिंग वि.जा.(अ) नाशिक जवळगाव 
महिला २ 

१५४ | १६३ | माहुरे संगिता विठ्ठलराव AAT. - औरंगाबाद हिंगोली 
महिला - 2 

१५५ | १६४ | Beh side सुखदेव अनु.ज. - नागपूर चंद्रपूर 
साधारण १२ 

१५६ | १६५ | आव्हाड अनिकेतचंद्रकांत भ.ज.(ड) - नाशिक अहमदनगर 
अपंग- 
अल्पदृष्टी १ 

१५७ | १६६ । सुरळकर अजय मुरलीधर इ.मा.व- नाशिक नंदुरबार 
अपंग - 
अल्पदृष्टी २ 

१५८ | १६७ | सौदागर अशिया मैनोद्दीन खुला - औरंगाबाद नांदेड 
महिला २२ 

१५९ | १६८ । पाटील रितेश अरूण अनु.ज. - नाशिक नाशिक 
साधारण १३ 

१६० | १६९ | सोळुंके विजय रामदास अनु.ज. - नागपूर वर्धा 
महिला १ 

१६१ | १७० | बोरकर साधना बाळासाहेब खुला - नागपूर नागपूर 
महिला २३ 

१६२ | १७१ | कदम शोभा विलास खुला - कोकण १ रायगड 
महिला २४ 

१६३ | १७२ | सोनी पुनम सत्यनारायण खुला - औरंगाबाद नांदेड 
महिला २५ 

१६४ | १७३ | जगपती कविता शांकर अनु.ज. - नागपूर चंद्रपूर 
महिला ३ 

१६५ | १७४ | पाटील किशोर शांताराम अनु.ज. - नागपूर वर्धा 
क्रिडा १ 

२. वरील उमेदवारांची नियुक्‍ती खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. 


(१) संबंधित उमेदवारास नियुक्तीचे आदेशा प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसांत नियुक्तीच्या 


ठिकाणी हजर व्हावे लागेल. अन्यथा त्यांना सेवाज्येष्ठता गमवावी लागेल. 


पृष्ठ १३ पैकी १० 


शासन आदेडा HATH: डीपीपी-०९१६/प्र.क्र.२४३/पोल-१० 


(२) परिविक्षा कालावधी ते नियुक्तीच्या पदावर रुजू झाल्याच्या दिनांकापासून २ वर्षांचा (प्रशिक्षण 


कालावधी धरुन) असेल. 
(३) या पदासाठी विहित केलेले प्रशिक्षण त्यांना पूर्ण करावे लागेल. 


(४) सदर परिविक्षाधीन सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता यांना शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, 
क्रमांक प्रशिक्षण २०००/प्र.क्र.६१/२००१/३९, दिनांक १९ मार्च, २००३ अन्वये संगणक हाताळणी / 
वापराबाबतचे शासन मान्यताप्राप्त आवश्‍यक ते प्रमाणपत्र नियुक्तीच्या दिनांकापासून दोन वर्षाच्या आत 
विभाग प्रमुखाकडे सादर करणे अनिवार्य राहिल. अन्यथा प्रस्तुत पदावरील त्यांच्या सेवा समाप्त करण्यात 
येतील. 


(4) सदर उमेदवारांना या आदेशान्वये नियुक्‍ती दिली असली तरी, त्यांची सेवाज्येष्ठता ही महाराष्ट्र 


ळोकसेवा आयोगाने ठरविलेल्या गुणवत्ता क्रमांकानुसार राहिल. 
(६) नियुक्तीवर रुजू होणयासाठी कराव्या लागणाऱ्या प्रवासासाठी उमेदवारांना प्रवास भत्ता मिळणार नाही. 


(9) उमेदवारांनी दोन वर्षाच्या परिविक्षा कालावधी किंवा त्यानंतर शासनाने विहित नियमानुसार 
वाढविलेलळा परिविक्षा कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केल्यानंतर त्यांची “सहाय्यक सरकारी 
अभियोक्ता” या संवर्गात नियमित नियुक्‍ती केली जाईल. 


(८) उमेदवारांना परिविक्षा कालावधीमध्ये रु.१५६००-३९१०० + ग्रेड प्र ५४००/- या वेतनश्रेणीत वेतन 
मिळेल. प्रस्तुत वेतनश्रेणी उच्च न्यायालयातील रिट याचिका क्रमांक ८४७४/२०१० मधील अंतिम निर्णयाच्या 
अधीन राहील. परिविक्षा कालावधीमध्ये पहिली वार्षिक वेतनवाढ देण्यात येईल व त्यानंतरची वेतनवाढ 
परिविक्षा कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केल्यानंतर शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, 
क्रमांक एसआरव्ही-१३७०/डी, दिनांक १२.०४.१९७२ नुसार देण्यात येईल. त्यांना नियमाप्रमाणे महागाई 


भत्ता व इतर भत्ते अनुज्ञेय रहातील. 


(९) शासनाने दाखल केलेल्या रिट याचिका क्रमांक ८४७४/२०१० वरील उच्च न्यायालयाचा निर्णय राज्य 
शासनाच्या बाजूने झाल्यास, संबंधीत उमेदवारांकडुन अतिप्रदान झालेली रक्‍कम वसूल करण्यात येईल. 
त्यासाठी “शासनाच्या बाजूने उपरोक्त अपीलाचा निर्णय झाल्यास, थकबाकीची रक्‍कम झासनास परत 
करण्यात येईल.” अशा आझायाची क्षतिपूर्ती बंधपत्रे ॥108111/ Bond) संबंधीत उमेदवारांना भरुन द्यावा 
लागेल. 


पृष्ठ १३ पैकी ११ 


शासन आदेडा क्रमांकः डीपीपी-०९१६/प्र.क्र.२४३/पोल-१० 


(१०) उमेदवार जर दोन वर्षाच्या कालावधीच्या आत किंवा वाढविलेल्या परिविक्षा काळावधीमध्ये कामाचा 
अपेक्षित दर्जा प्राप्त करु हाकळे नाहीत आणि / किंवा विहित परिक्षा / चाचण्या उत्तीर्ण झाळे नाहीत किंवा 
गैरवर्तणुकीबद्दली दोषी आढळले किंवा शासकीय सेवेत अभियोग्य नसतील तर त्यांची सेवा समाप्त करण्यात 
येईल. 


(११) नियमाप्रमाणे उमेदवारांना विहित मराठी व हिंदी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण व्हावे लागेल. 


(१२) उमेदवाराची पदस्थापना सदर शासन आदेशात दर्शविण्यात आलेल्या जिल्हयात कुठेही संचालक, 


अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई हे करतील. 


(१३) उमेदवारांना शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक अंनियो-१००५/१२६/सेवा ४, दिनांक ३१.१०.२००५ 


नुसार विहित केलेली परिभाषित अंशदायी निवृत्ती योजना लागू राहील. 


(१४) मागास प्रवर्गासाठी (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर 
मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग आरक्षित पदांवर नियुक्‍ती देण्यात येत असलेल्या उमेदवारांना सामान्य 
प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्रमांक बीसीसी-२०११/ प्र.क्र.१०६४/२०११/१६-ब, दिनांक १२.१२.२०११ 
अन्वये त्यांच्या जात प्रमाणपत्राची वैधता तपासण्याच्या अधिन राहून, तात्पुरती नियुक्‍ती देण्यात यावी. त्यांनी 
नियुक्तीच्या आदेशाच्या दिनांकापासुन ६ महिन्यांच्या आत जात प्रमाणपत्राची वैधता संबंधीत जात पडताळणी 
समितीकडून करुन घेणे आवश्‍यक राहिल. उमेदवाराने सहा महिन्यांच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न 
केल्यास त्यांची नियुक्‍ती मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकाल दिनांक ०६.०७.२०१७ (सिव्हील अपील क्रमांक 
८९२८/२०१५, चेअरमन अँण्ड मॅनेजिंग डायरेक्टर एफ सी आय अँण्ड aad विरुध्द जगदीश बळीराम 
बारीया अँण्ड अदर्स) नुसार कारवाई करण्यात येईल. 

मागासवर्गीय उमेदवारांच्याबाबतीत त्यांनी जात वैधता प्रमाणपत्र सहा महिन्यांच्या आत सादर 
केल्याबाबतचा आढावा संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी घेऊन शासनास 
विनाविलंब अहवाल सादर करावा. 

उमेदवाराचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यास महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त 
जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग व्यक्‍तींना जातीचे प्रमाणपत्र देणे व अशा 
प्रमाणपत्रांची पडताळणी करणे या बाबींचे विनियमन करण्याकरिता आणि तत्संबंधित किंवा तदानुषंगिक 


बाबींसाठी तरतूद करण्याकरिता अधिनियम, २००१ अन्वये कारवाई करण्यात येईल. 


पृष्ठ १३ पैकी १२ 


शासन आदेडा क्रमांकः डीपीपी-०९१६/प्र.क्र.२४३/पोल-१० 


(१५) वर नमूद केलेल्या अटी व adi व्यतिरिक्त महाराष्ट्र शासनाच्या अधिपत्याखालील राज्य सेवा 


अधिकाऱ्यांना लागू असलेले अन्य सर्व सेवाविषयक नियम उमेदवारांना लागू होती. 


३. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१७०९२९१६३८५६३२२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Kishor Shyamrao Bhalerao 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 


Kishor Shyam rao vrs ee 


¢7¢2143850ff6e8fdcb4cOd, 


Bhalerao द्द मरीची 
(किशोर शामराव भालेराव) 
उप सचिव (विधि), गृह विभाग, 
महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) संचाळक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


AD 


) 

) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राने) 

) सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन १२व १६ बो, मंत्रालय, मुंबई. 

) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
५) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


CS 0८ ww 


प्रधान सचिव (अ.व सु.) यांचे स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सर्व सहाय्यक संचाळक व सरकारी अभियोक्ता 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१०) संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

११) सर्व संबंधित उमेदवार 

१२) निवड नस्ती/पोल १०. 


Nn S&S OM 


vo 


पृष्ठ १३ पैकी 93 


